नाबार्डच्या ग्रामीण पायाभूत विकास निधी 
अंतर्गत शासकीय गोदाम बांधकामांना निधी 
उपलब्ध करून देणेबाबत. 

(सन २०१९-२०) 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांकः गोदाबां १०१९/प्र.क्र.३१/नापु-१६ ब 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक, 
तारीख:- ०६ ऑगस्ट, २०१९. 


शासन निर्णय क्रमांक-गोदाबां-१०१८/प्र.क्र.७४/नापु-१६-ब, दि.११.०७.२०१८. 

शासन निर्णय क्रमांक-गोदाबां-१०१३/२०७८प्र.क्र.४८६/नापु-१६-ब, दि.२५.०७.२०१८. 
शासन निर्णय क्रमांक-गोदाबां-१०१८/प्र.क्र.१०८/नापु-१६-ब, दि.२८.१२.२०१८. 
शासन निर्णय क्र.-गोदाबां-१०१६/५॥२/८०/प्र.क्र.१२३५/नापु-१६-ब, दि.०५.०१.२०१९ 
शासन निर्णय क्रमांक-गोदाबां-१०१८/प्र.क्र.१२५/नापु-१६-ब, दि.१५.०२.२०१९. 
शासन निर्णय क्रमांक-गोदाबां-१०१८/प्र.क्र.१०२/नापु-१६-ब, दि.१५.०२.२०१९. 
शासन निर्णय क्रमांक-गोदाबां-१०१८/प्र.क्र.१६७/नापु-१६-ब, दि.२१.०२.२०१९. 
शासन निर्णय क्रमांक-गोदाबां-१०१८/प्र.क्र.१२२/नापु-१६-ब, दि.२८.०५.२०१९. 
शासन निर्णय क्रमांक-गोदाबां-१०१९/प्र.क्र.०७/नापु-१६-ब, दि.०५.०७.२०१९. 


PREM > ८ ६० :० :? 


प्रस्तावना 
उक्त संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये सन २०१८-१९ व २०१९-२० मध्ये प्रशासकीय मान्यता 


देण्यात आलेल्या गोदाम बांधकामास निधी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 
प्रशासकीय मान्यतेसंबंधित संदर्भाधीन शासन निर्णयातील नमूद अटींच्या अधीन राहून पुढील 
विवरणपत्रात दर्शविल्याप्रमाणे गोदाम बांधकामास निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. जिल्हा तालुका गोदामाचे नाव प्रज्ञासकीय सदर आदेशान्वये 
मान्यतेच्या उपलब्ध करून 
आदेशानुसार देण्यात येत असलेला 
अंदाजित खर्च निधी (रू. 


( रू.) 
aa ठाणे मुरबाड मुरबाड ३,६९,६५,००५ २,०३,३०,७५३ 
२. ।जळगाव जामनेर जामनेर ४,२२,४६,००० २,३२,३५,३०० 
३. ।नागपूर नागपूर कॉटन मार्केट | ५,९६,६८,७६१ ३,२८,१७,८१९ 


(२ गोदामे ) 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदाबां १०१९/प्र.क्र.३१/नापु-१६ ब 


४. चंद्रपूर ब्रम्हपुरी ब्रम्हपुरी ४,५०,८२,७४९ २,४७,९५,५१२ 
५. भंडारा लाखनी पिंपळगाव ३,५४,४७,००० १,९४,९५,८५० 
६. भंडारा साकोली साकोली ३,७५,००,००० २,०६,२५,००० 
७. ।भंडारा ।पवनी आमगाव ४,७८,४४,४२९ २,६३,१४,४३६ 
८. वर्धा समुद्रपूर समुद्रपूर ४,८७,२३,६५८ २,६७,९८,०१२ 
९. वर्धा सेलू मौजे बेलगाव । ३,१०,०३,५०० १,७०,५१,९२५ 
qo. बुलढाणा ।मेहकर मेहकर 9,8¢,98,000 १,०९,००,४५० 
११. बुलढाणा मोताळा मोताळा १,१९,५०,४०५ ६५,७२,७२३ 
१२. (बुलढाणा |'सिदखेड  ।सिदखेडराजा | १,५५,९०,००० ८५,७४,५०० 
राजा 
१३. बुलढाणा (बुलढाणा ।पोखरी २,४७,७७,००० १,३६,२७, ३५० 
१४. ।वाशिम ।रिसोड रिसोड ३,३९,४६,६०० १,८६,७०,६३० 
एकूण २६,९८,१०,२६०/- 
(अक्षरी रुपये:- सव्वीस कोटी अठ्याण्णव लाख दहा हजार दोनडी साठ फक्त) 


२. उपलब्ध करुन दिलेल्या निधीतून शासकीय गोदाम बांधकामाची कामे तातडीने सुरु 


करण्यात यावीत. 


३ संबंधित गोदामासाठी मंजूर केलेला निधी प्रत्यक्ष खर्ची होताच निधीच्या विनियोगाचे 
उपयोगिता प्रमाणपत्र त्वरीत शासनास सादर करण्याची दक्षता जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी 


घ्यावी. 


४. बांधकामास विलंब अथवा इतर कारणांनी गोदाम बांधकामाचा खर्च वाढीव होणार नाही 


याबाबत दक्षता घ्यावी. 


५. सदर गोदाम बांधकामाचे काम प्रगतीपथावर असताना संबंधित अधिक्षक अभियंता, 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांनी कमीत कमी तीन वेळेस भेट देऊन कामाची गुणवत्ता उत्कृष्ट 


असल्याची खातरजमा करावी व तसा अहवाल जिल्हाधिकारी यांना वेळोवेळी लेखी स्वरूपात सादर 


करावा. 


६. गोदामाचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर गोदामाचा ताबा घेण्यापूर्वी सदर गोदामास 


जिल्हाधिकारी यांनी स्वत: भेट देऊन झालेले काम हे उत्कृष्ट दर्जाचे असल्याबाबतची खातरजमा 


करावी. काही त्रुटी राहिल्या असल्यास त्याची पूर्तता सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून करून घ्यावी 
व त्याचा स्थळ निरीक्षणाचा अहवाल अभिलेखामध्ये जतन करून ठेवावा. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदाबां १०१९/प्र.क्र.३१/नापु-१६ ब 


७. हे आदेशा प्राप्त होताच सदरील तरतुद जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत तात्काळ सार्वजनिक बांधकाम 


विभागाच्या संबंधित कार्यकारी अभियंता यांना अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात 


यावी. धनादेशाने आहरीत करण्यात येऊ नये. 


८. सदर आदेशान्वये उपलब्ध करुन देण्यात आलेला निधी माहे ३१ डिसेंबर, २०१९ अखेर खर्ची 
टाकावा. या आदेशान्वये उपलब्ध करुन देण्यात आलेला निधी ठेव अंशदान म्हणून वर्ग करता येणार 
नाही. 


९. संबधित गोदाम बांधकामासाठी प्रशासकीय मान्यता आदेझ्ानुसारच्या छाननीअंती सुधारित 
अंदाजित खर्चापेक्षा अधिक निधी वितरित होणार नाही याबाबत संबधित जिल्हा पुरवठा अधिकारी 


यांनी दक्षता घ्यावी. वितरीत करण्यात आलेले अनुदान दि.३१ डिसेंबर, २०१९ पर्यंत खर्च करण्यात 


यावे. दि.३१ डिसेंबर, २०१९ पर्यंत निधी खर्च न झाल्यास अन्य गोदाम बांधकामास वळती करण्यात 
येईल . याबाबतची संपूर्ण जबाबदारी जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांची राहील, याची नोंद घ्यावी. 


१०. उपरोक्त खर्च "मागणी क्र.एम-४, मुख्यळेखाशिर्ष '४४०८, ०२ अन्न, साठवण व वखार 
यावरील भांडवली खर्च, ०२, साठवण व वखार साठवण १०१, ग्रामीण भागात गोदाम बांधणे कार्यक्रम 


(०१) नविन गोदामाचे बांधकाम (०१) (०१) नवीन गोदामांचे बांधकाम करणे (मुफसल) (राज्य हिस्सा) 


(कार्यक्रम) (४४०८ ०२४६), ५३ मोठी बांधकामे" या लेखाशिर्षांतर्गत व सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षात 


उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


११. वित्तीय अधिकार नियम पुस्तीका १९७८ च्या भाग-१ उप विभाग ५ मधील अनुक्रमांक-१ नुसार 
व महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तीकेतील परिच्छेद क्रमांक-१३४ नुसार प्रशासनिक 


विभागास प्राप्त झालेल्या वित्तीय अधिकारानुसार सदरचा आदेशा निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला अयून त्याचा संकेताक २०१९०८०७१२३०५१०००६ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Pradip Girdhar 
Chavan 


rashtra, ou=Food, Civil Supplies and Consumer 

nt, Pos le=400032, st=! ashtra, 

2.5.4.20=46ad 1667fce35440d37e8567cc278d78039b81 154909a1162e319e905b 

}c5a6e0d2062d6f59ec690 1 69fc00c 1 8def693 1 1f356364 
an 


(प्र.गि.चव्हाण) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. जिल्हाधिकारी, ठाणे, जळगाव, नागपूर, भंडारा, वर्धा, चंद्रपूर, बुलढाणा व वाशिम. 
२. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण, नाशिक, नागपूर व 
अमरावती. 
३. वित्तीय सल्लागार व उपसचिव कार्यालय, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदाबां १०१९/प्र.क्र.३१/नापु-१६ ब 


षु. 


१४. 


१५ 
१६ 


उप आयुक्त (पुरवठा), कोकण, नाशिक, नागपूर व अमरावती. 

जिल्हा पुरवठा अधिकारी, ठाणे, जळगाव, नागपूर, भंडारा, वर्धा, चंद्रपूर, बुलढाणा व 
वाशिम. 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, ठाणे, जळगाव, नागपूर, भंडारा, वर्धा, 
चंद्रपूर, बुलढाणा व वाशिम. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे, जळगाव, नागपूर, भंडारा, वर्धा, चंद्रपूर, बुलढाणा व 
वाशिम. 


. महालेखापाल-१/२, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 


महालेखापाल-१/२, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई (वित्तीय सछ़ागार व उपसचिव मार्फत) 
. वित्त विभाग (व्यय-१०, अर्थोपाय, अर्थबळ व अर्थसंकल्प-१६), मंत्रालय, मुंबई. 
. नियोजन विभाग (का-१४११), मंत्रालय, मुंबई. 
. सहाय्यक संचालक (संगणक) लेखा व कोषागारे, मुंबई/नागपूर. 
उपमहाव्यवस्थापक,नाबार्ड, ५४, वेलस्ली रोड, शिवाजीनगर, पुणे- ४११००५. 
. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ग्रंथालय ६ वा मजला, विधानभवन, मुंबई. 
. निवड नस्ती/नापु-१६ब. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


